वर्ष ८ , अंक १ ९ ] 


महाराष्ट्र 


सत्यमेव जयते 


भाग चार ४०-१ 


RNI No. MAHBIL / 2009 / 35530 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण भाग चार 

गुरुवार , जुलै १४ , २०२२ / आषाढ २३ , शके १ ९ ४४ 

असाधारण क्रमांक ४० 

प्राधिकृत प्रकाशन 

विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम . 


[ पृष्ठे ३ , किंमत : रुपये २३.०० 


अनुक्रमणिका 

सन २०२२ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ३. – महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या अधिनियम , १ ९ ६१ यात 
आणखी सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश . 

- 


ग्राम विकास विभाग 

बांधकाम भवन , २५ मर्झबान पथ , फोर्ट , मुंबई ४०० ००१ , 
दिनांक १४ जुलै २०२२ . 

MAHARASHTRA ORDINANCE No. III OF 2022 . 


AN ORDINANCE 

FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS 

AND PANCHAYAT SAMITIS ACT , 1961 . 

सन २०२२ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ३ . 

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या अधिनियम , १ ९ ६ ९ यात 
आणखी सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश . 


ज्याअर्थी , राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही ; 

आणि ज्याअर्थी , यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांकरिता , महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी , महाराष्ट्र जिल्हा परिषद 

१ ९ ६२ चा व पंचायत समित्या अधिनियम , १ ९ ६१ यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे 
आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली आहे ; 

महा . ५ . 

( १ ) 


पृष्ठे 

१-३ 


२ 


संक्षिप्त नाव व 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , जुलै १४ , २०२२ / आषाढ २३ , शके १ ९ ४४ 

त्याअर्थी , आता , भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ च्या खंड ( १ ) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून , महाराष्ट्राचे राज्यपाल याद्वारे , पुढील अध्यादेश प्रख्यापित करीत आहेत : 


} 


१. ( १ ) या अध्यादेशास , महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या ( सुधारणा ) अध्यादेश , २०२२ , 


प्रारंभ . असे म्हणावे . 


( २ ) तो , तात्काळ अंमलात येईल . 


सन १ ९ ६२ चा 

२. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या अधिनियम , १ ९ ६१ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश , “ मुख्य १ ९ ६२ चा 
महाराष्ट्र अधिनियम अधिनियम ” असा केला आहे ) याच्या कलम ४३ मधील , पोट - कलम ( १ ) मध्ये पुढील परंतुके जादा दाखल 

महा . ५ . 

क्रमांक ५ याच्या 
कलम ४३ ची करण्यात येतील 

सुधारणा . 


परंतु , महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या ( सुधारणा ) अध्यादेश , २०२२ याच्या प्रारंभाच्या २०२२ चा 
दिनांकास पदावर असलेल्या अध्यक्ष किंवा उपाध्यक्ष यांचा पदावधी , राज्य शासनाकडून , शासकीय राजपत्रात 
३ . 
प्रसिद्ध केलेल्या आदेशाद्वारे , तीन महिन्यांपर्यंत वाढविता येईल : 

महा . अध्या . 


परंतु आणखी असे की , वरील परंतुकामध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी , अध्यक्षाचा किंवा 
उपाध्यक्षाचा पदावधी , कलम १० मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे निवडून आलेल्या सदस्यांच्या पदावधीबरोबर 
समाप्त होईल . ” . 


अडचणी दूर 

अधिकार . 

३. ( १ ) जर या अध्यादेशाद्वारे सुधारणा केलेल्या मुख्य अधिनियमाच्या तरतुदी अंमलात आणताना 
करण्याचा कोणतीही अडचण उद्भवल्यास , राज्य शासनास , प्रसंगानुरूप उद्भवेल त्याप्रमाणे , ती अडचण दूर करण्याच्या 
प्रयोजनांसाठी , त्याला आवश्यक किंवा इष्ट वाटेल अशी , या अध्यादेशाद्वारे सुधारणा केलेल्या , मुख्य 
अधिनियमाच्या तरतुदींशी विसंगत नसलेली कोणतीही गोष्ट , शासकीय राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या आदेशाद्वारे , 
करता येईल . 


} 


( २ ) या कलमान्वये काढलेला प्रत्येक आदेश , तो काढल्यानंतर , शक्य तितक्या लवकर , राज्य 
विधानमंडळाच्या प्रत्येक सभागृहासमोर मांडण्यात येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , जुलै १४ , २०२२ / आषाढ २३ , 

निवेदन 


शके १ ९ ४४ 


अध्यक्षाचा व उपाध्यक्षाचा पदावधी , अडीच वर्षांचा असेल अशी तरतूद , महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत 
समित्या अधिनियम , १ ९ ६१ ( १ ९ ६२ चा महा . ५ ) याच्या कलम ४३ मध्ये आहे . उक्त अधिनियमाच्या कलम ६५ 
मध्ये अशी तरतूद आहे की , उक्त अधिनियमामध्ये अन्यथा तरतूद केली असेल त्या खेरीज , कलम ४३ च्या तरतुदी , 
योग्य त्या फेरफारांसह , पंचायत समितीचे सभापती व उप सभापती यांच्या पदावधीच्या संबंधात लागू असतील . 


२. राज्यातील काही जिल्ह्यांमधील जिल्हा परिषदांचे विद्यमान अध्यक्ष व उपाध्यक्ष आणि पंचायत 
समित्यांचे विद्यमान सभापती व उप सभापती यांचा पदावधी लवकरच संपणार आहे . जिल्हा परिषदांच्या व पंचायत 
समित्यांच्या उक्त पीठासीन प्राधिकाऱ्यांच्या पदांच्या निवडणुका , आरक्षण प्रक्रियेची अंमलबजावणी करून , पार 
पाडण्याची आवश्यकता आहे . राज्यात , आरक्षण धोरणाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी आणि जिल्हा 
परिषदांच्या व पंचायत समित्यांच्या आणि त्यांच्या प्रशासनाच्या हिताच्या दृष्टीने , राज्य शासनास , जिल्हा परिषदांच्या 
व पंचायत समित्यांच्या पीठासीन प्राधिकाऱ्यांचा उक्त वाढविलेला पदावधी , उक्त अधिनियमाच्या कलम १० मध्ये 
तरतूद केल्याप्रमाणे , निवडून आलेल्या सदस्यांच्या पदावधीबरोबर समाप्त होईल या तरतुदीस अधीन राहून , उक्त 
पीठासीन प्राधिकाऱ्यांचा पदावधी , तीन महिन्यांपर्यंत वाढविता येईल अशी तरतूद तात्काळ करणे आवश्यक वाटत 
आहे . 


३. राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही आणि उपरोक्त प्रयोजनांसाठी 
महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी , महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या अधिनियम , १ ९ ६१ ( १ ९ ६२ चा महा . ५ ) यात 
आणखी सुधारणा करण्यासाठी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती असल्याबद्दल 
त्यांची खात्री पटली आहे , म्हणून हा अध्यादेश प्रख्यापित करण्यात येत आहे . 


मुंबई , 

दिनांक १४ जुलै २०२२ . 


भगत सिंह कोश्यारी , 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


राजेश कुमार , 
शासनाचे अपर मुख्य सचिव . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


